सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब (राजपत्रित) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /२९०/प्र.क्र.८०/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२१ 
शासन निर्णय :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधीक्षक, गट-क (वेतन श्रेणी एस- १४ : ३८६००- 
१२२८००) यांना सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब (वेतन श्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गातील 
पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतर रकाना (४) 
येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ' अधिकाऱ्याचे नाव | जात प्रवर्ग । सध्याचे कार्यरत पद | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

शिन २ 3 3 8 

शि श्री. संदीप आंबेकर अ.जा. अधीक्षक, मुंबई सहायक Wash (आस्थापना), 
मुंबई 

Q | al. प्रभूकदम अ.जा. अधीक्षक, मुंबई सहायक संचालक (जनसंपर्क / 
प्रशासन), मुंबई 

3 श्री. प्रकाश देडापांडे | खुला अधीक्षक, मुंबई  । सहायक संचालक (जाहिरात / 
प्रशासन), मुंबई 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६ / 
२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग का. १६-ब यांच्या 
शासन निर्णय दि. ७.५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.५.२००४ 
च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात येत आहे. 
४. सदर अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या संवर्गातील पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.- 
अटीव शर्ती :- 
१) गोपनीय अभिलेखाच्या आधारे सदर कर्मचाऱ्यांचे अधिक्रमण प्रस्ताविलेले नाही. सदर 
कर्मचाचारी / अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रस्तावित अथवा प्रलंबित नाही. 
२) शासन निर्णय दिनांक ०१/०८/२०१९ मधील विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या सर्व निकषांची पूर्तता 
केलेली असून त्या आधारे उमेदवारांची पात्रता तपासण्यात आली आहे. 
३) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 
४) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी नियमित पदोन्नतीने म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/२९० /प्र.क्र.८०/३४-अ 


५) सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र. २५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र. 
२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

६) सदर पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fetes (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटिशन (स्टॅम्प) क्र. १०८७८/२०२१ यामधील आय.ए. (स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच Re पिटिशन (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

२. वरिल अधिकाऱ्यांना इतर कोणत्याही आदेशांची वाट न पाहता त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
तत्काळ रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. तसेच त्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार तात्काळ 
स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. 


३. वरील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे पद ग्रहण केल्यापासून १ महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प 
द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधीळ नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


8. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०६१७२१५१२८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEEPALI ; 
PATHAK = 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर (२ प्रती), 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर (२ प्रती), 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
. उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११. आहरण व संवितरण अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत), 
१३. निवडनस्ती (का.३४-आ). 


